सामाजिक सहभागाव्दारे ग्रामीण महिलांना सक्षम 
बनविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत नवीन “महिला शक्‍ती 
केंद्र“ योजना केंद्र : राज्य हिऱ्याच्या ६०:४० प्रमाणात 
राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.9५/का-१० 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२९ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १. केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र.////-२६/२०/२०१७-॥"//, 
दि.२२ डिसेंबर, २०१७. 
२. शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.२१७/का.२, दि.१७ 
ऑगस्ट, २०१३. 
३.शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९ जानेवारी, २०१९. 
४. संयुक्‍त सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H.D.0. 
No.MSK/2¢/209¢-Admn (NMEW), दि.२७ डिसेंबर, २०१८. 
५. महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे पत्र क्र.माविम/पीएमडी/२०१९/०९, दि.१२ एप्रिळ, २०१९. 
६. शासन निर्णय समक्रमांक दि.७ ऑगस्ट, २०१९. 
७.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआपु/मवि/मशके/भरती/२०२-२१/ 
३४५३, दि.१३ ऑक्टोबर, २०२०. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ मधील जिल्ह्यातील महिलांसाठी जिल्हास्तरीय केंद्र (DLCW) 
मधील महिला कल्याण अधिकारी (गट प्रमुख) व जिल्हा समन्वयक या पदांची निवड करण्याकरिता 
संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे निवड समिती गठीत करण्यास 
जिल्हाधिकारी यांना मान्यता देण्यात आली आहे. :- 


e जिल्हाधिकारी > अध्यक्ष 
«७ महिला प्रश्नविषयक कार्यरत नागरी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी 7 २ सदस्य 
७ महिला प्रश्नरविषयक कार्यरत अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी = *3 सदस्य 
(*http://ngodarpan.gov.in या NGO Portal वर नोंदणीकृत अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी) 
“याऐवजी” 


जिल्ह्यातील महिलांसाठी जिल्हास्तरीय केंद्र (LOW मधील महिला कल्याण 
अधिकारी (गट प्रमुख) व जिल्हा समन्वयक या पदांची निवड करण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याच्या 


जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची सुधारित रचना पुढीलप्रमाणे राहील. :- 

«७ जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 

«७ महिला प्रश्नविषयक कार्यरत नागरी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी - २ सदस्य 

७ महिला प्रश्नविषयक कार्यरत अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी - *३ सदस्य 
(*http://ngodarpan.gov.in या NGO Portal वर नोंदणीकृत अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी) 

«७ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी - सदस्यसचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.9५/का-१०. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२९१५०१४७६५३० असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


ip) 
RAV | N D RA 2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d08 
2e58e494c85, ७९ Cod 10032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
ber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4c 1d367c64cc2bc9d7391 
S | TA R A M J A RA N D E 9a053988a2f8 1b64, :-WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RAVINDRA SITARAM JARANDE 
2020.12.29 15:07:04 +05'30' 
(र.सि.जरांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
५. मा.मंत्री, नियोजन/ वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
१२. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍्तालयामार्फत) 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
ud जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
१६. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विका विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-१०. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


